सन 2029-22 या वित्तीय वर्षातील अर्थसंकल्पित 


तरतुद वितरीत करण्याबाबत. 


सहायक अनुदान 


महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक-एमसीओ-२०२१/प्र.क्र.९८/नवि-१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- समक्रमांकाचा दि.११.१०.२०२१ रोजीचा शासन निर्णय 


२. 


शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. खालील प्रमाणे वाचावा:- 


नगरपरिषदांना वितरीत होणारे सहायक अनुदान नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडून 


थेट नगरपरिषदा/ नगरपंचायतींच्या बँक खात्यात जमा करण्याकरिता आयुक्‍त तथा संचालक, 
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी व सहायक आयुक्त (लेखा),नगरपरिषद 
प्रशासन संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


Bs 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥8॥/०9॥॥9.9०५.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११०१३११४३१११५२५ असा आहे. 
हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आसहे. 


प्रति, 


Cc WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Sa C h i n Da ttat ra y = b996F7cO88dbf2d76ad8548436: 
Sa h a ५ fa b 1 d d h e : लट नि १०५8; न या म यया 5f6 


Date: 2021.10.13 11:44:51 +05'30' 


(सचिन द. सहतस्ररबुध्दे ) 


ra, 
ab596e46ec268 


अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 
. सर्व जिल्हाधिकारी. 
. सर्व मुख्याधिकारी. 


. महालेखापाल (ले. व अ) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे(पू्वी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 


१०. कार्यासन व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/कोषा-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन नवि-४/ कार्यासन नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (नवि-१४). 


